बंदरापर्यंत रस्ते/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर 

(पश्चजल) विकास (३०५१ ०७६८) या योजनेसाठी 
सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात रु.९.२० 
कोटी इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०५२२/प्र.क्र.३५/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० जुन, २०२२ 


संदर्भ- १. शासन निर्णय क्र.एमआयएस-०६२१/प्र.क्र.५७/बंदरे-२ दि.२४.०२.२०२२ 
२. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र जा.क्र.ममेबो/मुकाअ/अभि/निधी वितरण 
प्रस्ताव/३०५१ ०७६८/२०२१-२०२२/१९६६दि.२९.०४.२०२२ 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थ सं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “ बंदरापर्यंत रोड/रेल्वे मार्ग 
बांधणे आणि ब्रेकवॉटर (पश्चजल) विकास” या योजनेकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये रु.४६.०९ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असून या रकमेपैकी 
२०% म्हणजेच रु.९.२० कोटी इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास वित्त व नियोजन 
विभागाकडून मान्यता मिळालेली असून सदरचा निधी खालील कामासाठी मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव वितरीत करावयाचा निधी 
hae आंजर्ला ता. दापोली जि. रत्नागिरी | ९.२० कोटी 

येथे DST पध्दतीचा बंधारा बांधणे. 
एकूण ९.२० कोटी 


२. सदर निधी ज्या कामाकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामावर प्राप्त 
प्रशासकीय मान्यता /सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व विहित कालावधीत खर्ची 
पडेल, याबाबत आवश्‍यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 


३. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या 
परिपत्रकातील सूचनांचे व तरतुदींचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी 
कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकिय 
ळेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 

४. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२३ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे 
शासनास सादर करण्यात यावी. 

५. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
लेखाधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड हे राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०५२२/प्र.क्र.३५/बंदरे-२ 


६. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. बी-७, ३०५१- बंदरे व दिपगृहे, उपमुख्यलेखाशिर्ष- 
(०१)(०८) बंदरापर्यंत रस्ते/रेल्वे मार्ग बांधणे आणि बॅकवॉटर (पश्चजळल) विकास (कार्यक्रम) 
(३०५१ ०७६८) ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाजीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


७. wer शासन निर्ण नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२९/१४६१ 
दि.२३.०६.२०२२ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४१/२०२२/व्यय-८, 
दि.२७.०६.२०२२ नुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२२०६३०१५१३०७९५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by NILIMA MAHADEV KAMBL! 


E 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
5. 


.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a 


(निलीमा कांबळे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


